महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः एएससी-१५१६/प्र.क्र.२१७/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: १२ एप्रिल, २०१८ 
संदर्भ - १) सामान्य प्रशासन विभाग शासन आदेश क्र.एएससी-१५१६/प्र.क्र.२१७/१४-अ, 
दिनांक १५ जुले, २०१७ व दिनांक २८ ऑगस्ट, २०१७. 

-शासन आदेश- 


मंत्रालयीन विभागातील लिपिक-टंकलेखकांना संदर्भाधिन दिनांक १५ जुले २०१७ च्या 
आदेशान्वये सहायक कक्ष अधिकारी पदावर तदर्थ पदोन्नती देण्यात आली होती. श्री.अ.म.गिजये, 
लिपिक-टंकलेखक हे राज्य निवडणूक आयोग येथे प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत असल्याने संदर्भाधिन 
दिनांक २८ ऑगस्ट २०१७ च्या आदेशान्वये त्यांना आदेशाच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांच्या 
कालावधीकरीता सहायक कक्ष अधिकारी पदावर राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात प्रपत्र बढती 
देण्यात आली. त्यांचा प्रपत्र बढतीचा कालावधी दिनांक २८-०२-२०१८ रोजी संपुष्टात आला असल्याने 
या आदेशान्वये त्यांचा प्रपत्र बढतीचा काळावधी दिनांक २८-०२-२०१८ पासून १ वर्ष किंवा 
पदोन्नतीनंतरच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागात रुजू होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत 
(दिनांक २८-०२-२०१९ पर्यंत) राहील. त्यानंतर त्यांनी त्यांच्या पदोन्नतीनंतरच्या शाळेय शिक्षण व क्रीडा 
विभागातील सहायक कक्ष अधिकारी पदावर हजर होणे आवश्‍यक आहे. 
२. पदोन्नतीबाबतच्या अन्य अटी व शर्ती संदर्भाधिन आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे राहतील. 
३. सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध असून 
त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१८०४१२१६२६५६३६०७ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Gajanan Bhimrao tere ee 


Gurav it 
(ग.मि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री.अ.म.गिजये, लिपिक-टंकलेखक, राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र मार्फत 
प्रत, 


१. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), महसुल व वन विभाग / 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र, मुंबई. 
३. सह सचिव / उप सचिव (आस्थापना), महसुल व वन विभाग / शालेय शिक्षण व (संबंधित 
क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. मंत्रालयीन 
४. कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, का.क्र.१४,१४-अ, १४-ब. विभागांमार्फत) 
५. निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन 98-39) 


